पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर झासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती या 
संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५८/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२४ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्र.सवैशिवसंमु 
/यंसाख/राज्य योजना/५६९/२०२४, दिनांक १८.०१..२०२४ 
शासन निर्णय : 


x 


AN 
~~ 


पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती 
या संस्थेस सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत रुग्णसेवा तसेच भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषदेच्या मानकानुसार संस्थेस आवश्‍यक असलेली रुपये १९,७१,१४,७००/- (रुपये एकोणवीस 
कोटी, एक्काहत्तर लक्ष, चौदा हजार, सातशे फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीस या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


am प्रतिनग 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव eet अंदाजित एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
किंमत 
शिवा डेन्टल सजिकल मायक्रोस्कोप 10011 २२००००० २२००००० 
२ | पिझोसर्जरी oe] ५००००० ५००००० 
3 2.4 x डेन्टल ल्प =a 200000 200000 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५८/प्रशा-१ 


प्रतिनग 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव क ती i, अंदाजित एकूण किंमत 
सख्या — 
किंमत 

४ ।३.५%डेन्टल लुप it a | 244000 244000 
५ | इम्प्लन्टोलाजी युनीट हिज १०००००० १०००००० 
६ | मॅक्सीलोफीशियल सर्जरी इन्स्ट्रमंटस थित ३००००० ३००००० 
७ | जनरल डेंटीस्ट्री इन्स्ट्रमेटस २ ३३०००० ६६०००० 
८ | वायरलेस मॉनिटर २ ४८६८४० ९७३६८० 
९ ।ई.सी.जी. मशीन ४ २१२८०० ८५१२०० 
१० | मल्टीपॅरामॉनीटर षु ४४८००० २२४०००० 
faa | फिटल मॅनिटर ८ ३६९००० २९५२००० 
१२ | WR मशिन | 9o ९२००० ९२०००० 
१३ | फेटल डॉप्लर | 9o ६५०० ६५००० 
१४ | हार्मानिक स्कॅल्पेल ly, Sarl] 2400000 2400000 
१५ | नॉर्मल डिलीव्हरी सेट १० ७८०१७ ७८०१७० 
१६ | अँब्डामिनल हिस्ट्रेक्टमी सेट 4 १९२८५५ ९६४२७५ 
१७ एल. एस.सी. एस. सेट. | 9o | २९१३५८ ९१३५८० 
१८ ।कॅमेरा३डीफोरके ae | २४८५७००० | २४८५७००० 
१९ | हिस्ट्रोमॅट शिव १४७०००० १४७०००० 
२० ४ एम.एम. हिस्ट्रोस्कोपी तिक २०००००० २०००००० 
२१ । कालपोस्कोप fesse] १०६७००० १०६७००० 
२२ ' व्हेंजीनल हिस्ट्रेरक्टांमी सेट ५ १००९०१ ५०४५०५ 
२३ ।ई.सी.जी. मशीन 30 २१२२४० ६३६७२०० 
२5 ट्रान्सपोर्ट व्हेन्टीलेटर 3 ६९०००० २०७०००० 
२५ | इंटरमिटंट न्युमॅटीक काँप्रेशान डिव्हाईस aes | ३९१०० ३९१००० 
२६ | २-डी इकोकार्डीओग्राफी मीन 1 १__| १००८०००० १००८०००० 
२७ | ऑटोरेफ्रेक्टो केरॅटोमीटर ३ ५२०८०० १५६२४०० 
२८ | फेकोइमल्सीफिकेठान मशीन 1१ १८४५००० १८४५००० 
२९ | STRAT टेबल विथ सर्जन चेअर ४ १८०५४० ७२२१६० 
३० | फोटोडिस्प्रोटींग vast याग लेझर बि वं ११२५००० ११२५००० 
३१ । मल्टीपॅरामीटर १५ ३००००० ४५००००० 
32 व्हेन्टीलेटर ६ १(७9००००० १०२००००० 
३३ | एच.एफ.ओ.व्ही + नायट्रीक ऑक्सीड | 3400000 3400000 
38 इन्कुबेटर/वारमर २० २००००० ९०००००० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५८/प्रशा-१ 


प्रतिनग 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव nae ie अंदाजित एकूण किंमत 
संख्या सत 
किंमत 
३५ । ई.सी. जी. मशीन १२ चॅनेल 4 २०१६०० १००८००० 
३६ | 4 मल्टीपॅरा मॉनीटर्स विथ सी.एम.एस. चिञ १६८०००० १६८०००० 
३७ । ट्रान्सपोर्ट वेन्टीलेटर 4 ७३९२०० ३६९६००० 
३८ | यु. एस. जी. मज्ञीन शिका २२००००० २२००००० 
वेन्टीलेटर इन्वसीव्ह अडल्ट अँण्ड 
38 पेडीयाठ्रोक 41 १५००००० ६०००००० 
vo | व्हिडीओ लरींगोस्कोप 8 440000 § 00000 
४१ | बायफेजीक डिफिब्रिळेटर विथ मॉनीटर | 90 | २६२०८० २६२०८०० 
मिड एंड सोनोग्राफी मशीन विथ कलर 
४8२ दार २ २१०१६०० ४२०३२०० 
डॉप्लर 
४३ | 300 एम.ए. एक्स-रे मशीन ३ २०१६००० ४०३२००० 
४४ | सी.आर. सिस्टम (सिंगल लोडर) it | ९८०००० ९८०००० 
४५ | वॉक इन कुलर | १_ | १०९७९९० १०९७९९० 
४६ | वॉक इन कुलर it ae] १०९७९९० १०९७९९० 
४७ | सी.ओ. २ फॅकानल लेझर युनिट | 9 | ८१००००० ८१००००० 
पिगमेटड लेझर सिस्टीम (क्सु-स्विच्ड 
SCL Cal ६०००००० ६०००००० 
Ndyag) 
४९ | CORT RR मायक्रो ड्रिल २ ८०५००० १६१०००० 
yo । व्हाल्युमेट्रिक इन्फुजन पंप | 9 | ७२८०० ७२८००० 
५१ । सिरींज इन्फयुजन पंप १० ५६००० ५६०००० 
५२ ।पीसी बेसडं ई.सी.जी. मशिन ५ ५०४०० २५२००० 
43 पेडेस्टल लाईट १५ ८४००० १२६०००० 
५४ | मेजर बेसिक सेट २३ ४२०२३७ ९६६५४५१ 
५५ । मायनर बेसिक सेट १५ ४०२७४८ ६०४१२२० 
५६ । जी. आय. सर्जरी सेट eae. =| ४४०७९४ ४४०७९४० 
५७ । व्हॅस्क्युलर सेट २ २०९६२८ ४१९२५६ 
५८ | थोरंकोटामी सेट २ ४३१९१० ८६३८२० 
५९ । क्रैनीओटामी सेट २ ३३९२३२ ६७८४६४ 
६० | सी.ओ.२ इन्सफलेटर Yo LTR २ १३४४९७८ २६८९९५६ 
६१ | सी.ओ.२ इन्सफेलेटर Yo LTR २ १०८३१४६ २१६६२९२ 
६२ | लप इन्स्ट्रमेट ३ २४३८४३१ ७३१५२९३ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५८/प्रशा-१ 


प्रतिनग 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नाव se ie अंदाजित एकूण किंमत 
संख्या मत 
किंमत 
६३ | इलेक्टोसर्जिकल युनिट विथ व्हेसल सिलर fae | २४७६००० २४७६००० 
६४ | बायफेजीक डिफिब्रिलेटर विथ मॉनीटरींग ५ ३3३६००० १६८०००० 
६५ | डी.व्ही.टी. पंप षु ६९५५२ ३४७७६० 
६६ | इलेक्ट्रोसजिकल युनिट २ १२३२४७० २४६४९४० 
६७ | मल्टीपॅरा मॉनीटर eal ९५२०० ९५२००० 
६८ | पिडीयाट्रीक्स इन्स्ट्रंमेट सेट ३ ७२६९१९ २१८०७५७ 
फुलली ऑआटोमेटेड र॑न्डम Ra 
ie बायोकेमिस्ट्री अनेळायझर षि rete गरी 2) 
७० | ड्रिल बॅटरी tte] २१४१४४० २१४१४४० 
७१ | प्लॅस्टर कटर | १४५६० १४५६० 
७२ | ईम्प्लान्ट रिम्वूवळ सेट | 9 | ४८५६२८ ४८५६२८ 
७३ | store सेट fT ee | ३४६७००० ३४६७००० 
७४ | सजिकल हेल्मेट सिस्टीम (१.४ ९९०६०० ९९०६०० 
७५ | डिस्ट्रक्टर सेट लार्ज pa 9022043 १०२२७५३ 
७६ ।नि होल्डर ies | २१४२० २१४२० 
एकूण रक्कम रुपये १९,७१,१४,७०० 
अटी :- 


१ सदर प्रशासकीय मान्यता २०२३-२४ या वार्षिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत किंवा पुरवणी 
मागणीव्दारे मंजूर तरतूदीमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 


अधिष्ठाता यांनी करावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन पदनिर्मीतीची आवऱ्‌यकता नसल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५८/प्रशा-१ 


2. 


4) 


८४) 
na 


S 


= 


< 


Go 


११ 


~— 


~~ 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत /खरेदीची व्दिरुक्ती होणार नाही व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस 
MARA असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SAAS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 

दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 
अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५८/प्रशा-१ 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Oe 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१८४०००७६१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8 
305, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
erialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 


st 
DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AFO 
FFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.01.30 19:31:20 +05'30' 


(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
) 
) 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 

५) अधिष्ठाता, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, बारामती 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


